राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्य प्रकल्प 
संचालनालयाच्या जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई येथील 
भाडेतत्वावरील जागेच्या Compensation Rate मध्ये 
झालेल्या वाढीमुळे जागेचे वाढीव दरमहा भाडे अदा 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रुसायो-२०१५/प्र.क्र.२६३/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा : 9) शासन निर्णय क्रमांक : रुसायो-२०१३/प्र.क्र.४१८/विशि-३, दि.२० मे,२०१५, 
२) शासन निर्णय क्रमांक : रुसायो-२०१६/(२६३/१५)/विशि-२, दि.१० मार्च,२०१७. 
३)राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) यांचे पत्र क्र. राप्रसं/ रुसा/२०२२- 
२३/ ३४६ दि.०५.०७.२०२२ व ४०५ दि.०२.०८.२०२२ 


प्रस्तावना : 

संदर्भीय क्र. (१ येथील राज्यात दि.२० मे,२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्च शिक्षणाची 
गुणवत्ता व पाया यांचे सबळीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियाना (RUSA) या योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार ही योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्य प्रकल्प 
संचालनालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर संचालनालयास दि.१० मार्च,२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये जागतिक व्यापार केंद्र (World Trade Centre) येथील १८ व्या मजल्यावरील २७५४.३२ चौ. 
फूट इतकी जागा रु.८,१४,९८९/- प्रति महिना भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. जागतिक 
व्यापार केंद्र, मुंबई यांनी सदर जागेच्या Compensation Rate मध्ये रु.२२५/- प्रति चौरस फुट वरुन 
रु.२४७.५/- प्रति चौरस फूट इतकी वाढ केल्याने त्याप्रमाणे सदर जागेच्या भाडे दरात होणा-या वाढीस 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान राज्यात सक्षमपणे राबविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य 
प्रकल्प संचालनालय या कार्यालयासाठी जागतिक व्यापार केंद्र (World Trade Centre), मुंबई येथील १८ 
व्या मजल्यावरील २७५४.३२ चौ. फूट इतकी जागा भाडेतत्वावर घेण्या आली आहे. सदर जागेच्या 
Compensation Rate मध्ये रु.२२५/- प्रति चौरस फुट वरुन रु.२४७.५/- प्रति चौरस फूट इतकी वाढ केली 
असल्याचे जागतिक व्यापार केंद्र (World Trade Centre), मुंबई यांनी दि.३१ मार्च,२०२२ रोजीच्या 
पत्रानुसार कळविले असल्याने सदर वाढीव दरानुसार सदर जागेसाठी रु.८,७३,८५३/- (रु.आठ लक्ष 
त्र्याहत्तर हजार seal JIA फक्त) एवढे प्रति महिना भाडे अदा करून महाराष्ट्र वित्तीय अधिकार अधिनियम 
पुस्तिका १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग- एक, अनुक्रमांक-दहा, नियम- ११५ मधील अटीच्या अधिन राहून 
भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन घेण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रुसायो-२०१५/प्र.क्र.२६३/विशि-३ 


२. केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या Preparatory Grant मधून सदर भाड्याची रक्‍कम अदा 
करण्यात यावी. तसेच, त्याबाबतचे उपयोगिता WATTS (Utilization Certificate) शासनास विहित वेळेत 
सादर करण्यात यावे. 


३. सदर खर्च “मागणी क्रमांक- डब्ल्यु-२ प्रधानशिर्ष-२२०२, लेखाज्ीर्ष (२२०२ आय २६३), (०७(०१) 
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान केंद्र हिस्सा) 
“मागणी क्रमांक- डब्ल्यु-२, लेखाशीर्ष (२२०२ आय २७२),(०७) (०२)- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत 
अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान, ३१-सहाय्यक अनुदाने (४०% राज्य हिस्सा), या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२२-२३ मधील मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र वित्तीय अधिकार अधिनियम पुस्तिका १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग- 
एक, अनुक्रमांक-दहा, नियम- ११५ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२१२०८१३४०२४४५०८ असा आहे. हा BAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


0 by AJIT MADHUKARRAO BAWIS| 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, AJIT MADHUKARRAO ०५ 


deb455609479b6c7f30e7F1f9a8360c0f8600a542859e8fe2 
29d6ea333415e8d, postalCode=400032, 
BAW | S KA R rialNumber=99EB928028DF7 1EBDFCD2898E209D499192AD3899 
261FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
Date: 2022.12.08 13:43:12 +05'30' 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. 

३. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 

४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

५. महालेखापाल-१ (लेखा विभाग), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

६. महालेखापाल-२(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

७. महालेखापाल-२(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

८. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 

९. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ पुणे. 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२२) मंत्रालय, मुंबई 

१३. सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. मा.प्रधान सचिव (उ.व.तं.शि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. उप सचिव (विशि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. कार्यासन अधिकारी (साशि-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


